आंबा पिकावर येणाऱ्या कीड रोगांच्या प्रभावी 
नियंत्रणासाठी कृती दल (टास्क फोर्स) 
स्थापन करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
oft waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. राफअ २०२३/प्र.क्र. ३३६/९-अे, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : ०८ डिसेंबर, २०२३ 


प्रस्तावना:- 

कोकणातील हवामानाची सद्यःस्थिती जाणून घेता काही आंबा बागांमध्ये तुडतुडे, मिजमाशी, 
फुलकिडी तसेच करपा रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे. अशा बागांमध्ये प्रादुर्भाव ओळखून त्वरीत 
उपाययोजना सुरू करणे गरजेचे आहे. या अनुषंगाने मा. मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली 
दिनांक ०५.०९.२०२३ रोजी सह्याद्री अतिथी गृह मलबार हिल येथे संपन्न झालेल्या बैठकीत 'आंबा पिकावर 
येणाऱ्या कोड रोगांच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी संशोधन करुन उपाय योजना सूचविण्यासाठी मा. मंत्री (कृषि) 
यांनी तात्काळ बैठक आयोजित करुन टास्क फोर्स स्थापन करावा' असे मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी निर्देश 
दिले होते. त्यानुसार आंबा पिकावर येणाऱ्या कीड रोगांच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी कृती दल (टास्क फोर्स) 
स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुलक्षून शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत 
आहे. 


शासन निर्णय:- 
रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबा पिकावर येणाऱ्या कीड रोगांच्या नियंत्रणाकरीता 
खालीलप्रमाणे कृती दल (टास्क फोर्स) स्थापन करण्यात येत आहे. 


hae! संशोधक संचालक, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि अध्यक्ष 
विद्यापीठ, दापोली 

२. | विभाग प्रमुख, कृषि कोटकझास्त्र विभाग, डॉ. बाळासाहेब सावंत सदस्य 
कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली 

३. | सहाय्यक प्राध्यापक, उद्यानविद्या विभाग, डॉ. बाळासाहेब सावंत सदस्य 
कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली 

४. | सहयोगी प्राध्यापक, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि सदस्य 
विद्यापीठ, दापोली 

५. | सहाय्यक प्राध्यापक, कृषि कोटकनाडाक विभाग, डॉ. बाळासाहेब सदस्य 
सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली 

६. | जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, रत्नागिरी सदस्य 

७. | जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, सिंधुदुर्ग सदस्य 

८. | विभागीय कृषि सहसंचालक, कोकण विभाग, ठाणे सदस्य सचिव 


उपरोक्त कृती दलाने रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबा पिकावर येणाऱ्या कीड रोगांच्या 
प्रभावी नियंत्रणाकरीता संशोधन करुन उपाय योजना कराव्यात. तसेच त्याबाबतचा अहवाल वेळोवेळी 
शासनास सादर करावा. 


झासन निर्णय क्रमांकः राफअ २०२३/प्र.क्र. ३३६/९-ओ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२०८१५५८०९३८०१ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


HEMANT 1. मी 
GORAKHNATH See ee 
MHAPANKAR a 
(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई 

२) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

३) मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


) 

) 

) 

) मा. मंत्री (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. मंत्री (फलोत्पादन), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


मा. अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा मुंबई 

मा. सभापती / उपसभापती महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई 

मा. विराधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, मुंबई 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
) अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१२) संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१३) संशोधक संचालक, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली 

१४ विभागीय कृषि सहसंचालक, कोकण विभाग, ठाणे 
) 
) 
) 
) 


Go 
99 


विभाग प्रमुख, कृषि कीटकझास्त्र विभाग, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली 
सहाय्यक प्राध्यापक, उद्यानविद्या विभाग, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली 
सहयोगी प्राध्यापक, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली 

सहाय्यक प्राध्यापक, कृषि कीटकनाशक विभाग, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, 
दापोली 

१९) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, रत्नागिरी 

२० जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, सिंधुदुर्ग 

29) Pastel ९-अ कार्यासन. 


१७ 
१८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


